Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक ३१ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १७ - २३ , २०१७ / श्रावण २६- भाद्रपद १, शके १९३९ [ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ११. ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १४७. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - नविशा- लि .टं . ३ - कावि -६९२- २०१७ . 


सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगर पंचायत , पोंभुर्णा यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार खालील परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या 
निवडणूक लढविलेल्या एका उमेदवाराने निवडणुकीच्या खर्चाचा अंतिम हिशोब विहित मुदतीत सादर केलेला नाही . त्यामुळे महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ (१-ड ) नुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


पोंभुर्णा नगर पंचायतीच्या माहे नोव्हेंबर , २०१५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेले उमेदवारास पुढील तीन 
वर्षाकरिता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारी दाखल प्रभाग क्रमांक 


उमेदवारांचा पत्ता 


( २ ) 


श्री .विशाल प्रभाकर नैताम 


प्रभाग क्रमांक १० 


रा . पोंभुर्णा, ता . पोंभुर्णा, जि . चंद्रपूर . 


ना -एक - अ - १ ( १४२६ ) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १७- २३ , २०१७ / श्रावण २६- भाद्रपद १ , शके १९३९ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १४८ . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - नविशा- लि .टं . ३ - कावि - ६९३- २०१७. 


सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, नगर पंचायत , जिवती यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार खालील परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या 
निवडणूक लढविलेल्या तेरा उमेदवारानेनिवडणुकीच्या खर्चाचा अंतिम हिशोब विहित मुदतीत सादर केलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ चे पोट - कलम ( १- ड ) नुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


जिवती नगर पंचायतीच्या माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या निवडणूक लढविणारे 


उमेदवारांना पुढील तीन वर्षाकरिता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारी दाखल प्रभाग क्रमांक 


उमेदवारांचा पत्ता 


. 


(२ ) 


(३ ) 


( ४ ) 


० 


प्रभाग २ 


- 


प्रभाग ३ 


w 


प्रभाग ४ 


c 


प्रभाग ५ 


. 


प्रभाग ८ 


. 


प्रभाग ८ 


सखुबाई बापुराव जाधव 
रागाबाई शेषराव डांगे 
लक्ष्मीबाई बालाजी आगलावे 
रामराव शिवराम चव्हाण 
गोपिनाथ गंगाराम चव्हाण 
टिकाराम सोमला राठोड 
कौशल्याबाई शामराम गेडाम 
गिरजाबाई सोमा मंगाम 
शामराव लच्चु गेडाम 
सोमा लचमा मंगाम 
शेख फरीद मैनुद्दीन 
बुद्धाजी लक्ष्मण मेश्राम 
किसन सोपान लव्हराळे 


प्रभाग ९ 


रा . जिवती 
रा . जिवती 
रा . जिवती 
रा . सारंगपूर जिवती 
रा . जिवती 
रा . जिवती 
रा . जिवती 
रा . जिवती 
रा . जिवती 
रा . जिवती 
रा . जिवती 
रा . जिवती 
रा . जिवती 


प्रभाग १० 


. 


प्रभाग ११ 


० 


प्रभाग ११ 


प्रभाग १४ 


* 


प्रभाग १७ 


प्रभाग १७ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ. क्र . १४९ . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - नविशा -लि .टं . ३ - कावि - ६९४ - २०१७. 


सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगर परिषद, वरोरा यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार खालील परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या 
निवडणूक लढविलेल्या दोन उमेदवाराने निवडणुकीच्या खर्चाचा अंतिम हिशोब विहित मुदतीत सादर केलेला नाही . त्यामुळे महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ - ड ) नुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १७ - २३ , २०१७ / श्रावण २६- भाद्रपद १ , शके १९३९ 


वरोरा नगर परिषदेच्या माहे नोव्हेंबर , २०१६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या निवडणूक लढविणारे 
उमेदवारांना पुढील तीन वर्षाकरिता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट अ 
उमेदवारी दाखल प्रभाग क्रमांक 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 
__ (२ ) 


उमेदवारांचा पत्ता 

( ४ ) 


0 


( ३ ) 


0 


श्री . प्रकाश दामोधर रूयारकर 
श्री . विनोद संपतरावजी हरले 


प्रभाग क्र . ११( ब ) 
अध्यक्ष पदाकरिता 


रा . वरोरा , त . वरोरा, जि . चंद्रपूर 
रा . वरोरा, त . वरोरा, जि . चंद्रपूर 


0 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १५० . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १०- नविशा- लि .टं . ३- कावि - ६९५- २०१७ . 


सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगर परिषद , मुल यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार खालील परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या 
निवडणूक लढविलेल्या आठ उमेदवाराने निवडणुकीच्या खर्चाचा अंतिम हिशोब विहित मुदतीत सादर केलेला नाही . त्यामुळे महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १६ चे पोट -कलम ( १-ड ) नुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


मुल नगर परिषदेच्या माहे नोव्हेंबर , २०१६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत परिशिष्ट अ मध्ये दर्शविलेल्या निवडणूक लढविणारे 
उमेदवारांना पुढील तीन वर्षाकरिता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


अ . क्र . 


परिशिष्ट अ 
उमेदवारी दाखल प्रभाग क्रमांक 

( ३ ) 


उमेदवारांचे नाव 

( २) 


उमेदवारांचा पत्ता 


( ४ ) 


अध्यक्ष पदाकरीता 


प्रभाग २ ब 


प्रभाग ५ अ 
प्रभाग ५ ब 


प्रतिभा महेश हरडे 
दत्तात्रय शामराव समर्थ 
महेश महादेव हरडे 
निर्मला अरूण अडगुरवार 
विक्रम सुरेश देशमुख 
देव अभिषेक करूणासागर 
राजेश भानुदास खोब्रागडे 
भारती विजय मस्कावार 


प्रभाग ६ ब 


प्रभाग ८ अ 
प्रभाग ८ अ 


प्रभाग ८ ब 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १५१ . 

आदेश 
क्रमांक - कार्या- १० - नविशा- लि . टं .- ३- कावि- ६९६- २०१७. 

सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी , नगर परिषद राजुरा यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार खालील परिशिष्ट “ अ ” मध्ये दर्शविलेल्या 
निवडणूक लढविलेल्या आठ उमेदवारांचेनिवडणुकीच्या खर्चाचा अंतिम हिशोब विहीत मुदतीत सादर केलेला नाही . त्यामुळे महाराष्ट्र नगर परिषदा , 
नगर पंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) नुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १७-२३ , २०१७ / श्रावण २६- भाद्रपद १ , शके १९३९ 


राजुरा नगरपरिषदेच्या माहे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत परिशिष्ट “ अ ” मध्ये दर्शविलेल्या निवडणूक लढविणारे 
उमेदवारांना पुढील तीन वर्षाकरिता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारी दाखल प्रभाग क्र . 


उमेदवारांचा पत्ता 


o 


- 


r 


( ४ ) 
राजुरा 
राजुरा 
राजुरा 
राजुरा 


m 


( २ ) 
शराफत हुसेन सिद्धीकी 
नितीन सुधाकर पिपरे 
गजानन गोविंदराव मस्के 
गंगाधर सांगडा जाधव 
गोपाल सारडा 
भुपेंद्र नामदेव साठोणे 
सुचिता नितीन पिपरे 
शराफत हुसेन सिद्धीकी 


o 


( ३ ) 
अध्यक्ष पदाकरीता 
अध्यक्ष पदाकरीता 
अध्यक्ष पदाकरीता 
अध्यक्ष पदाकरीता 
अध्यक्ष पदाकरीता 
प्रभाग २ अ 
प्रभाग २ ब 
प्रभाग ४ ब 


3 


राजुरा 
राजुरा 


ज 


० 


राजुरा 
राजुरा 


- 


भाग १- अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५२ . 


आदेश 


क्रमांक - कार्या- १०- नविशा -लि . टं .- ३- कावि- ६९७- २०१७. 

सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी , नगर पंचायत सिंदेवाही यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार खालील परिशिष्ट “ अ ” 
मध्ये दर्शविलेल्या निवडणुक लढविलेल्या एक उमेदवारांने निवडणुकीच्या खर्चाचा अंतिम हिशोब विहीत मुदतीत सादर केलेला नाही . त्यामुळे 
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १६ ( १ ड ) नुसार खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत 
आहे. 

सिंदेवाही नगर पंचायतीच्या माहे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत परिशिष्ट “ अ ” मध्ये दर्शविलेले निवडणूक लढविणारे 
कुंटावार वनिता विनायक , रा . सिंदेवाही, ता . सिंदेवाही, जि . चंद्रपूर , या उमेदवारास पुढील तीन वर्षाकरिता निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषित 
करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारी दाखल प्रभाग क्र . 


उमेदवारांचा पत्ता 


( ३ ) 


( ४ ) 


( २ ) 
कुंटावार वनिता विनायक 


प्रभाग क्र . १५ 


रा . सिंदेवाही , ता . सिंदेवाही , 
जि . चंद्रपूर 


चंद्रपूर : 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ . 


आशुतोष सलिल , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १७-२३ , २०१७ / श्रावण २६-भाद्रपद १ , शके १९३९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


४७ 


सोमवार , ऑगस्ट ७, २०१७/ श्रावण १६ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १३६ . 

आयुक्त , महानगरपालिका, यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 


जा . क्रमांक मनपाना- नरवि - कलम- ३७- १०८८ - २०१७ . 


नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासन , अधिसूचना नगर 
विकास विभाग क्र . टिपीएस-२४९६- २६४३- प्र.क्र . ३००अ -९७- नवि-९, दि . ०७ जानेवारी २००० अन्वयें भागशः मंजूर झाली असून ती दिनांक ०१ मार्च, २००० पासून 
अंमलात आली आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४०० -१६२८ -सीआर-२०० - नवि -९ , 
दि . १०-०९- २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१-९ -२००१ पासून अंमलात आलेली आहे . तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाचे 
अधिसूचना, क्र . टिपीएस -२४०१- ८८५-प्र .क्र .- ७६-नवि -९ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्रांतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून 
उर्वरित नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केलेले आहे . 


नागपूर शहराच्या मंजुर सुधारित विकास योजनेत मौजा- इंदोरा , खसरा क्र . २९ , ३०, ३१,१-२-३, ३२/४, ३३ मधील सार्वजनिक निमसार्वजनिक झोन 
अंतर्गत मॅटरनिटी होम , डिस्पेन्सरी, प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळेकरीता नामनिर्देशीत असलेली जागा अंदाजित क्षेत्र १८६४४ . १० चौ . मी . या जागेवर 
समाजभवन ( Community Center) बांधण्याचे नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारा प्रस्तावित असून , ही जागा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मालकीची आहे . तसेच 
या क्षेत्राकरीता नागपूर महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे . 


नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील मौजा - इंदोरा , खसरा क्र . २९ , ३० ,३१, १- २- ३ , ३२/ ४ , ३३ मधील सार्वजनिक निमसार्वजनिक झोन अंतर्गत मॅटरनिटी 
होम , डिस्पेन्सरी, प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळेकरीता नामनिर्देशीत असलेली जागा वगळून उक्त जागा सार्वजनिक -निमसार्वजनिक झोन अंतर्गत 
( Community center) ( समाजभवन ) वापर करीता आरक्षित करण्याकरीता नागपूर शहराच्या मंजुर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करण्याचे नागपूर महानगरपालिकेने ठरविले आहे . 


नागपूर महानगरपालिकेने ठराव क्र . ५४, दिनांक २० -०६- २०१७ नुसार उपरोक्त फेरबदलाची कार्यवाही करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे . 


ना .- एक - अ- २ (१४२६) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १७- २३ , २०१७/ श्रावण २६-भाद्रपद १ , शके १९३९ 


प्या 


उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभागात कार्यालयाच्या 
कामकाजाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी नागरिकांना सूचित करण्यात येते की , ही 
सूचना प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सूचना किंवा हरकती 
महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल तद्नंतर फेरबदलाचा प्रस्तुत प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर 
करण्यात येईल . 


नागपूर : 


अश्विन मुदगल , 


दिनांक ३ ऑगस्ट २०१७ . 


आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर . 


ITT 9- 31 ( 3FRH .) (71. f . g .), H . STI . PT., 31 . 55 . 930 . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 
MODIFICATION UNDER SECTION 37 OFMAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. NMC - TPD - Section - 37 - 1088 - 2017 . 


The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 , under Section 31 ( 1) has been partially Sanctioned by Govt. 
vide Urban Development Department Notification No. TPS - 2496 - 2643 -CR - 300 - (a ) -97 -UD - 9 , Dated 
7th January 2000 and came into force from 1st March 2000 . Excluded part of Development Plan vide 
Notification No . TPS - 2400 - 1628 -CR - 200 --UD -9 , Dated 10th September 2001 and came into force from 
Dated 21st September 2001. Also Nagpur Municipal Corporation has been declared as " Planning 
Authority " for Nagpur City except the area covered under seven schemes of Nagpur Improvement Trust , 
videGovt. Notification No . TPS - 2401-855 -CR - 76 -UD - 9 , Dated 27th February 2002 . 

In the Revised Sanctioned Development Plan of Nagpur City , the land admeasuring approximately 
18644. 10 sq . mt. of Mouza -Indora bearing Kh . No. 29 , 30 , 31 / 1 - 2 - 3 , 32 / 4 , 33 is designated forMatenity 
Home, Dispensary , Primary School and Secondary School, which is under the ownership of Nagpur 
Improvement Trust & the same is proposed to develop for "Community Center" by Nagpur Improvement 
Trust. And Nagpur Municipal Corporation is the planning Authority for said area . 

Nagpur Municipal Corporation has decided to modify the Revised Sanctioned Development Plan of 
Nagpur under the Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , for the said land 
designated for Maternity Home, Dispensary , Primary School and Secondary school bearing Kh . No. 29 , 
30 , 31 / 1 - 2 - 3 , 32 / 4 , 33 of Mouza -Indora is to be deleted and included in Public - Semipublic Zone for 
" Community Center". 

The Nagpur Municipal Corporation has passed the resolution vide Resolution No . 54 Dated 20 -06 
2017 has to make the aforesaid modification . 

The Part Plan of Development Plan of the Nagpur City showing aforesaid modification are kept open 
at the office of the Town Planning Deptt. of Nagpur Municipal Corporation for inspection by public during 
office hours on working days . The suggestions and objections which may be received to Municipal 
Corporation in respect of the said modification the Development Plan within the period of one month 
from the date of publication of this notice, will be heard by the Municipal Commissioner before submit 
ting the said modication proposal, to the State Government for sanction . 


Nagpur : 
The 3rd August 2017 . 


ASHWIN MUDGAL , 

Commissioner, 
Nagpur Municipal Corporation , 

Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १७-२३ , २०१७/ श्रावण २६- भाद्रपद १ , शके १९३९ 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १३८ . 


सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 


क्रमांक नासुप्र - ससंनर - ४०२ - २०१७ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे तरतूदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारित विकास योजना 
नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २४९६- २६४३- सी . आर .- ३०० ( ए)-९७- युडी-९ , दि . ०७ जानेवारी २००० नुसार भागाशः मंजूर व 
क्रमांक टिपीएस- २४०० - १६२८- सीआर- २०० - २००० - यूडी -९, दि . १० -०९ - २००१ नुसार अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाची 
नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २४०१ -८५५ - सी . आर .- ७६,-९६- युडी-९ , दि . २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये ७ योजनांकरीता नागपूर 
सुधार प्रन्यासला "नियोजन प्राधिकरण " म्हणून घोषित केलेले आहे व विषयांकित जागा या ७ योजनेपैकी " ग्रीन बेल्ट कंट्रोल स्किम " अंतर्गत समाविष्ट 


आहे . 


नागपूर शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
फेरबदल करण्याचे नागपूर सुधार प्रन्यासने ठरविले आहे व उक्त प्रस्तावासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यासचेविश्वस्त मंडळाने ठराव क्रमांक २४ - ११६८ -दिनांक 
१७- ०४ - २०१७ - एसई-प्लॅनिंग अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यानुसार विकास योजनेत सुचविलेले प्रस्तावित फेरबदल खालील 
अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे आहे , 


अनुसूची 


खसरा क्र ./ मौजा 


अंदाजे क्षेत्र 


अनु . 
क्रमांक 


मंजूर सुधारित विकास 
योजनेप्रमाणे उपयोग 


म . प्रा . व न .र. अधिनियम , १९६६ चे 
कलम-३७ नुसार प्रस्तावित उपयोग 


४ 


हे . आर 


१४२/ २ पैकी / दाभा 


०८० 


कृषी 


निवासी 


उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सहाय्यक संचालक , 
नगर रचना (रचना) विभागात कामकाजाचे सर्वदिवशी कार्यालयीन वेळात जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी नागरीकांना सुचित 
करण्यात येते की , ही सूचना शासनात शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या 
संबंधात ज्या लेखी सूचना किंवा हरकती सहाय्यक संचालक , नगररचना, नागपूर सुधार प्रन्यासकडे प्राप्त होतील त्यावर नागपूर सुधार प्रन्यासकडून विचार 
होऊन नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 


सभापती , 


नागपूर : 
दिनांक ३१ जुलै २०१७. 


नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १७ -२३ , २०१७/ श्रावण २६- भाद्रपद १ , शके १९३९ 


HTT 9- 31 ( 37841 .) (a1. fq . q .), H . STI . PT., 37. sh . 938 . 


BY CHAIRMAN , NAGPUR IMPROVEMENT TRUST 
MODIFICATION UNDER SECTION 37 OF MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966 . 

No . NIT - ADTP - Section - 37 -402 - 2017 . 


The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 , have been sanctioned by Government vide Urban Development 
Deptt. Notification No. TPS - 2496 - 2643 -CR - 300 - (a ) -97 -UD - 9 , Dated the 7th January 2000 and finally 
sanctioned by Government vide , Notification No. TPS - 2400 - 1628 -CR - 2000 - -UD - 9 , Dated the 
10th September 2001. Also Nagpur Improvement Trust has been declared as " Planning Authority " for 
the seven Improvement Schemes being implemented by the Nagpur Improvement Trust vide Govt . 
Notification No. TPS - 2401- 855 -CR - 76 -UD - 9 , Dated 27th February 2002 . The said land falls in "Green 
Belt Control Scheme" within 7 schemes mentioned above . 

In the said Revised Sanctioned Development Plan , the Nagpur Improvement Trust is desirous of 
making some modification u / s . 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . Accordingly 
Nagpur Improvement Trust vide its Board Resolution No. 24 - 1168 , Dt. 17 - 04 - 2017 - SE - PLANNING 
has consented to make the aforesaid modification in Development Plan of Nagpur. The aforesaid 
modification proposed is shown in schedule as under . 


SCHEDULE 


Kh . No. /Mouza 


Approximate 

Area 


User as per sanctioned Proposed Change 
M . R . D . P . U / s 37 of M .R . & 

T . P . Act, 1966 


( 2) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


H . A . 


142 / 2 (Part)/Dabha 


080 


Agriculture 


Residential 


The Part Plan of Revised Development Plan of Napgur showing the proposed modification is 
displyed in the Office of the Assistant Director Town Planning, Nagpur Improvement Trust, Station 
Road , Sadar, Nagpur 440 001 during office hours on all working days . The suggestions and objections 
(in writing) which may be received by assistant Director Town Planning, Nagpur Improvement Trust 
in respect of the said modification to the Revised Development Plan within a period of one month 
form the date of publication of this notice in the Official Gazette will be considered . After hearing and 
final decision on objections, the said modification proposal will be submitted to the Government for 
sanction . 


Dr. DEEPAK MHAISEKAR , 


Nagpur : 
The 31st July 2017 . 


Chairman , 
Nagpur Improvement Trust, 

Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI- 400 004 . 


